पिठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, या 
पदावर नियुक्ती बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी ३९२४/प्र.क्र.१७९/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १२ ऑगस्ट, २०२४ 
वाचा - 
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांची अधिसूचना क्र. ए ३९०२/२०२४, दि.३० जुले, २०२४ 


शासन निर्णय - 

महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती ) विनियम, अधिनियम १९७७ (१९७८ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३) च्या कलम ८ अन्वये खालील तक्त्यात नमूद न्यायीक अधिकाऱ्याची त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ क्रमांक- ३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पिठासीन अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. 


अक्र नाव व सध्या धारण करीत असलेले पद नियुक्‍ती झालेले ठिकाण व पद 
शि श्रीम. एस.टी.कटारे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
पिठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, औरंगाबाद विभाग औरंगाबाद 
२ श्रीम.एस.डी.कनकनवाडी, पिठासीन अधिकारी, शाळा 
सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ विभाग आणि अतिरिक्त मुख्य | न्यायाधिकरण, औरंगाबाद 
न्यायदंडाधिकारी, जि.औरंगाबाद 


२. संबंधीत अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी दि.१३.०८.२०२४ रोजीपूर्वी रुजू व्हावे व पदभार 
स्विकारल्याचा दिनांक शासनास सादर करावा. 
३. याबाबतची आवश्यक ती अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र (भाग-१) मध्ये प्रसिध्द करण्यात 
यावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१२१६१७२८५०२१ असा आहे. हा निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


TIKARAM WAMAN 
KARPATE 
(टि. वा. करपते) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद 
शिक्षणाधिकारी (प्राथ./माध्य.) औरंगाबाद 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी ३९२४/प्र.क्र.१७९/प्रशा-२ 


महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबद 

पिठासीन अधिकारी,शाळा न्यायाधिकरण, औरंगाबाद 

महिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 

(महिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मुंबई योग्य ते प्रसिध्दी पत्रक काढण्याच्या विनंतीसह ) 
व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय,चर्नीरोड,मुंबई (पत्राद्वारे ) 


प्रत,(माहितीस्तव) 
मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 
प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग यांचे स्वीय सहायक 
प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे विशोष कार्यकारी अधिकारी 
निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


